“WAT उप अधीक्षक” 
सहायक पोलीस अएुक्ल 
मोटार फरिक्हन” या 
संवर्गातील अधिका-यांच्या 
बदली/पदस्थापनेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्र.रापोसे-१७२३/प्र.क्र.१११/पाच/पोल-१अ. 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई. पिन-४०००३२. 


दिनांक : २२ मे २०२३. 


शासन आदेश. 

महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम (१९५१ चा २२) याच्या कलम २२न यामधील तरतुदींनुसार, 
पुढील तक्त्यातील स्तंभ (२) मध्ये नमूद “पोलीस उप अधीक्षक” सहायक पोलीस AGTH, मोटार 
परिवहन” या संवर्गातील अधिका-यांची, स्तंभ (३) मध्ये नमूद पदांवरुन, स्तंभ (४) मध्ये निर्दिष्ट 
पदांवर, याद्वारे, बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. | पोळीस अधिका-याचे नाव विद्यमान पदस्थापना बदलीने पदस्थापना 
(श्री./ श्रीम.) 

(१) (२) (३) (3) 

i . | सुनिल निवृत्तीराव कदम पोलीस उप अधीक्षक, सहायक पोलीस आयुक्त, 
मोटार परिवहन विभाग, मोटार परिवहन, पुणे शहर. 
पूर्व परिमंडळ, नागपूर. 

२. | प्रसत्नजीत बाबासाहेब प्रतापे । पोलीस उप अधीक्षक, सहायक पोलीस आयुक्त, 
मोटार परिवहन, मोटार परिवहन, 
कर्मशाळा, संभाजीनगर बृहन्मुंबई 

३. | सुजीत यडावंत धायगुडे सहायक पोळीस आयुक्‍त, । सहायक पोलीस आयुक्त, 
मोटार परिवहन, मोटार परिवहन, 
नागपूर शहर. बृहन्मुंबई 


२. त्या अनुसार, पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण/न्यायालय यांचे आदेश, निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता, कायदा व 
सुव्यवस्था, इत्यादी लक्षात घेऊन पुढील उचित कार्यवाही करावी. 


शासन आदेशा क्रमांकः रापोसे-१७२३/प्र.क्र.१११/पाच/पोल-१अ 


३. हा शासन Steal, पोलीस आस्थापना मंडळ क्रमांक १ यांच्या शिफारशीचा यथायोग्य 
विचार करुन आणि महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम याच्या कळम २२न मध्ये निर्दिष्ट सक्षम 
प्राधिकारी यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

8. हा शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०५२२२३३६२२४८२९ असा आहे. हा 
शासन आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SWAPNIL 
GOPAL BORSE 


(स्वप्निल गोपाल बोरसे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 

) पोलीस आयुक्त, पुणे हहर/ नागपूर शहर. 

) अपर पोलीस महासंचालक, दळणवळण व परिवहन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

) प्रधान महालेखापाल (लेखा व हकदारी/ लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 
) अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई. 

) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/ नागपूर/ संभाजीनगर. 

) संबंधित पोलीस अधिकारी (WAT यहासंचाळलक; यहाराष्ट्र राज्या WTA. 

) निवड नस्ती, पोल-१अ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


